राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग,म.रा.,पुणे च्या 
अधिपत्याखालील हस्ताक्षर व 
छायाचित्रणविभागाकरीता नव्याने निर्माण 
केलेल्या एकूण १० अस्थायी पदांना 
दि.०१.०९.२०२० पासून दि.२८.०२.२०२१ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्रशासन 
गृहविभाग 
शासननिर्णयक्र.एमआयएस-१३२०/प्र.क्र.११८/पोल-४ 
दुसरा मजला, मुख्य इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक:१७ सप्टेंबर, २०२०. 


संदर्भ:- १)गृहविभाग,शासननिर्णय,क्र.एफएसएल-०४१६/प्र.क्र.६४५/पोल-४,दि.१५.१०.२०१८. 
२) गृहविभाग, शासननिर्णय, क्र.एमआयएस-१३२०/प्र.क्र.११८/पोल-४,दि.१३.०३.२०२० 
३) अपर पोलीस महासंचालक (नि.व स.),यांचे क्र.पोमंस/२६-ब/ अपोमंस गुअवि/१० 
पदे/मुदतवाढ/२७/२०१९, दि.३०.०७.२०२० चे पत्र. 
४) वित्त विभाग,शासन निर्णयक्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.३१.०८.२०२०. 


शासननिर्णय :- 


राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग,.रा.म,पुणे यांच्या अधिपत्याखालील हस्ताक्षर व छायाचित्रण 
कार्यालयाचे पुणे येथे मुख्यालय असून, राज्यात मुंबई, औरंगाबाद व नागपूर येथे या विभागाची ०३ 
विभागीय केंद्रे कार्यरत आहेत. या विभागात महाराष्ट्रातील सर्व पोलीस ठाणे, मा.उच्च न्यायालय, 
मा.मुंबई सत्र न्यायालय, प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी, स्थानिक संस्था, शासकीय निमशासकीय 
कार्यालये यांचेकडून फौजदारी व दिवाणी स्वरुपाच्या विविध गुन्ह्यातील वादग्रस्त दस्तऐवजांचे 
परिक्षण व छायाचित्रण केळे जाते. संदर्भ क्र.१ येथील शा.नि.दि.१५.१०.२०१८ अन्वये गुन्हे 
अन्वेषण विभाग,म.रा.,पुणे यांचे अधिपत्याखालील हस्ताक्षर व छायाचित्रण विभागाकरिता एकूण 
१० पदे नव्याने निर्माण करण्यात आलेली आहेत. या पदांना यापुर्वी शा.नि.,गृह विभाग 
दि.१३.०३.२०२० अन्वये मुदतवाढ देण्यात आली होती. सदर मुदतवाढीचा कालावधी 
दि.३१.०८.२०२० रोजी संपुष्टात आला आहे. 
२. संदर्भ क्र.४ येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२० 
ते दि.२८.०२.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना प्रदान 
करण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार संदर्भ क्र. ३ च्या पत्रान्वये अपर पोलीस महासंचालक (नि.व 
स.),म.रा.,पोळीस मुख्यालय,मुंबई यांनी अपर पोळीस महासंचालक, गुन्हे अन्वेषण 
विभाग,म.रा.,पुणे यांच्या आस्थापनेवरील १० अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२० पासून पुढे 
मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव शासन मान्यतेसाठी सादर केलेला आहे. त्यानुसार,सोबत जोडलेल्या 
विवरणपत्रात नमूद केलेल्या एकूण १० अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२० ते दि.२८.०२.२०२१ 
पर्यंत खालील अटींच्या अधीन राहून मुदतवाढ देण्यास शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस-१३२०/प्र.क्र.११८/पोल-४ 


5: 


१) 


प्रस्तावित करण्यात आलेल्या पदांपैकी कोणतेही पद सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ 
रिक्‍त नाही व पदे ज्या कारणासाठी अटी व शा्तींचे अधीन राहून मंजूर केळी आहेत 
त्यांचे पालन करण्यात आले आहे. 

वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.३१.०८.२०२० 
नुसार विहित केलेल्या अटींचे व शर्तीचे कटाक्षाने पालन करण्यात येईल व त्याप्रमाणे 
कार्यवाही करण्यात येईल. 

मधल्या कालावधीपर्यंत अस्थायी पदांना सुधारित आकृतीबंध निश्चित 
करण्याबाबतच्या आढाव्याची कार्यवाही पूर्ण न झाल्यास व अस्थायी पदांना त्या पुढील 
कालावधीसाठी मुदतवाढ न मिळाल्यास व त्यामुळे अधिकारी/कर्मचारी यांच्या वेतन 
व भत्यांचा प्रश्न निर्माण झाल्यास ती जबाबदारी महासंचालक, गुन्हे अन्वेषण 
विभाग,म.रा.,मुंबई यांची राहील. 


यासाठी होणारा खर्चगृह विभाग, मागणी क्र. “बी-१, २०५५-पोलीस १०१, गुन्हा अन्वेषण व 
दक्षता (००) (०४) गुप्तवार्ता विभाग "या लेखाशिर्षाखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. सदर शासन निर्णयवित्त विभाग,शासन निर्णयक्र.पदनि-२०१६/ प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. , 
दि.३१.०८.२०२०अन्वयेमंत्राळयीन प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास 


अनुसरुन निर्गमितकरण्यातयेतआहे. 


षु 7 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००९१७१३०१२६३६२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचेराज्यपालयांच्याआदेशानुसारवनांवाने, 


Cc WwW A -5 


Digitally signed by Somnath Vasant Potare 


So mn at h Vasa nt DN: CN = Somnath Vasant Potare, C = IN, 


S = Maharashtra, O = Government Of 
Potare Maharashtra, OU = Home Department 
Date: 2020.09.17 13:08:06 +05'30' 


(सोमनाथ पोटरे) 
अवर सचिव, गृहविभाग, महाराष्ट्र शासन 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 

पोलीस महासंचालक, गुन्हे अन्वेषण विभाग,म.रा.,पुणे. 

महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी,पुणे. 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई, 

वित्त विभाग (व्यय-७ - वित्तीय सुधारणा १), मंत्रालय, मुंबई, 


७. निवडनस्ती/गृह विभाग (पोल-४). 


अपर पोलीस महासंचालक (गु.अ.वि.), पुणे कार्यालयाच्या अधिपत्याखालील हस्ताक्षर व छायाचित्रण विभागामध्ये नव्याने निर्माण 
केलेल्या १० अस्थायी पदांना मुदतवाढ देणेबाबत 


गृह विभाग शासन निर्णय क्र.एमआयएस-१३२०/प्र.क्र.११८/पोळ-४,दि.१७.०९.२०२० सोबतचे विवरणपत्र 


अ.क्र पदनाम पद पद निर्मितीचा शासन निर्णय अस्थायी पदांना मुदतवाढ मिळाल्याचा 


संख्या मागील शासन निर्णय 


अति.मुख्य शासकोय दस्तऐवज शि १ ।शा.नि.क्र.एफएसएल-०४१६/ प्र.क्र.६४५/ | शा.नि.क्र.एमआयएस-१३२०/ प्र.क्र.११८/ 
चा क पोल-४, दि.१५.१०.२०१८ पोल-४, दि.१३.०३.२०२० 


शासकीय दस्तऐवज परिक्षक ०२ 


सहा.शासकीय दस्तऐवज परिक्षक | ०७ 


एकूण eal ० 


